RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31745 
Reg . No . MCS/175/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक १८ ] 


शनिवार , जून ४, २०१६/ ज्येष्ठ १४, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक १८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २०१६ . 


अधिसूचना 


क्रमांक एमआयएन . २०१६ / प्र.क्र . १२४ / ३०. - महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून याद्वारे , 

( अ ) श्री . एकनाथराव गणपतराव खडसे , यांचा मंत्री पदाचा राजीनामा दिनांक ४ जून २०१६ पासून स्वीकारीत आहेत ; आणि 

( ब) शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक एमआयएन . १०१४ / २०१० / ३० , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये 
दिनांक ४ जून २०१६ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेमधील, “ मंत्री ” या शीर्षाखालील श्री . एकनाथराव गणपतराव खडसे यांच्या संबंधातील नोंद क्रमांक (१ ) 
वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स्वा . शि . क्षत्रिय , 
शासनाचेमुख्य सचिव . 


भाग एक ( म.उ.वि .) -१८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जून ४ , २०१६ / ज्येष्ठ १४, शके १९३८ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , 

dated the 4th June 2016 . 


NOTIFICATION 
No . MIN . 2016 /CR - 124 / 30 . — The Governor of Maharashtra , upon the advice of the Chief 
Minister, is hereby pleased , - 

(a ) to accept, with effect from the 4th June 2016 , the resignation of Shri Eknathrao 
Ganapatrao Khadse , of his office as Minister ; and 


(b ) to amend , with effect from the 4th June 2016 , the Government Notification , General 
Administration Department, No. MIN . 1014 / 2010 / 30 , dated the 3rd November 2014 as follows, 
namely : 

In the said notification , under the heading “ Ministers ” , entry ( 1) relating to 
Shri Eknathrao Ganapatrao Khadse , shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S . KSHATRIYA , 
Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


